सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 


या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.५६/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- १४.०५.२०२४ 


वाचा :- शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.६५/आस्था-१, 
दि.२१.१२.२०२३. 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवेतील सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची दि.२१.१२.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. आता या परिपत्रकाद्वारे सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची 
दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदरची तात्पुरती 
ज्येष्ठतायादी प्रसिद्ध करतांना जलसंपदा विभागाने (तत्काळीन पाटबंधारे आणि वीज विभाग) 
दि.१९.१२.१९७० च्या आदेशान्वये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग-१ आणि वर्ग-२ यामधील नियुक्तीसंबंधी 
कार्यपद्धती व नियम विषद केळे असून, सदर नियमावलीतील नियम ११ मधील तरतुदीनुसार 
नामनिर्देशानाद्वारे सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पदावर नियुक्‍त झालेल्या ज्या उमेदवारांचा 
परीविक्षाधीन कालावधी अद्याप पूर्ण झालेला नाही, अशा उमेदवारांचा ज्येष्ठतायादीत समावेश करण्यात 
आलेला नाही. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीस अनुसरुन सहाय्यक 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या 
परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर ज्येष्ठता यादीत अंतभूर्त केलेल्या सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या 
तपशीलामध्ये जसे नाव, जन्म दिनांक, नियुक्ती दिनांक, जात प्रवर्ग व ज्येष्ठतेचे स्थान इत्यादी बाबत काही 
चुका /त्रुटी आढळल्यास, त्या हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी 
स्वरूपात आव्यक त्या योग्य पुराव्यासह ई-मेल द्वारे (doest!.pwd@maharashtra.gov.in) / रजिस्टर्ड 
पोस्टाद्वारे / स्पीड पोस्टाद्वारे / हस्त बटवडयाद्वारे आपली निवेदने/ हरकती / सूचना शासनाच्या निर्दरानास 
आणाव्यात. विहीत वेळेत लेखी स्वरुपात चुका/त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास न आणल्यास, त्याबाबत आपले 
काही आक्षेप नाही, असे समजून सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ 
रोजीची तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२ ०२४/प्र.क्र.५६/आस्था-१ 

४. सदरचे झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०५१४११५०२८७६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत :- परिशिष्ट “अ SATISH cote ल ATH 


DN: CN = SATISH KASHINATH 
KASHINATH GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
HADPE Date: 2024.08.14 12:04:25 +0590" 
(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/ राष्ट्रीय महामार्ग, महाराष्ट्र राज्य, 
२) सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) , सार्वजनिक बांधकाम मंडळ/ राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
महाराष्ट्र राज्य 
३) मा.अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
8) सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
५) परिशिष्ट “अ” मधील सर्व सहायक कार्यकारी अभियंता, द्वारा संबंधित मुख्य अभियंता / 
अधीक्षक अभियंता. 
६) कक्ष अधिकारी आस्था- 3/ सेवा- १/सेवा- 2, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.५६/आस्था-१, दिनांक १४/०५/२०२४ 


शासकीय 
कर्मचाऱ्याचे नाव 


श्री.प्रशांत निळकंठ कोरे 


श्री.रोहित विश्वास तोडले 


श्री.प्रांजल प्रमोद पाटील 


श्री.सागर सतिठा तायडे 


श्रीमती प्रिया दिनकर पुजारी 


श्री.प्रतिक सुरेश गिरी 


परिशिष्ट-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची . 
जन्म दिनांक ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक दिनांक 


बी.ई.(सिव्हील/) 
एम.ई (संरचना) 


प्रवर्ग नियम ३ (२) (ओ) शैक्षणिक अर्हता 
(दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
दिनांक वर्ष) 


८ की ह 


दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेझान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


बी.ई.(सिव्हील) 


खुला 
०२/०६/१९९० ०१/०४/२०१६ | ०१/०४/२०१६ | ३०/०६/२०४८ 


षु 

सरळसेवा ०९/०८/१९८६ ०१/०४/२०१६ | ०१/०४/२०१६ | ३१/०८/२०४४ 
खुला 

Ald. ०१/०४/२०१६ | ०१/०४/२०१६ | 39/04/2083 बी.ई.(सिव्हील)/ 

एम.टेक (सिव्हील) 


— 7 
त ति 
_ 


०१/०४/२०१६ | ०१/०४/२०१६ | ३१/१०/२०४८ बी.ई.(सिव्हीलो/ 
एम.टेक. (स्ट्रक्चर) 
०१/०४/२०१६ । ०१/०४/२०१६ ३१/१२/२०४७ 


सरळसेवा 


०३/१२/१९८९ 


०१/०४/२०१६ | ०१/०४/२०१६ | ३१/०७/२०४८ । बी.ई.(सिव्हीलो/एम. 
टेक.(स्ट्रक्वरल 
इंजिनिअरींग) 


दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 
दि.०९.०८.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 
दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.५६/आस्था-१, दिनांक १४/०५/२०२४ 


शासकीय 
कर्मचाऱ्याचे नाव 


परिशिष्ट-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची . 


जन्म दिनांक नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
दिनांक वर्ष) 
re. 


ae oe ee ee ee 


श्री.पियुष धनऱ्याम GRAS 


श्री.कृणाल राजेंद्र पिजरकर 


श्रीमती रुपाली अश्विन पाटील 
(लग्नापूर्वीचे नाव रुपाली श्रीकांत 
सराफ) 


श्रीमती स्नेहल सुधीर पगार 


श्री.मयुर बापू वसावे 


श्री.मनोज राजाराम ठाकरे 


सरळसेवा ०४/११/१९८६ ०१/०४/२०१६ | ०१/०४/२०१६ | ३०/११/२०४४ बी.इ.(सिव्हील) / दि.२९.०७.२०२१ च्या 
एम.टेक. (एसडीईई) | आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


सरळसेवा ३१/०३/१९८२ खुला ०१/०४/२०१६ | ०१/०४/२०१६ | ३१/०३/२०४० दि.०९.०८.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 

पदोन्नत 
सरळसेवा ०३/०५/१९८५ खुला ०१/०४/२०१६ | ०१/०४/२०१६ | ३१/०५/२०४३ बी.ई.(सिव्हील) दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 

पदोन्नत 
सरळसेवा ०५/०७/१९९२ इ.मा.व. ०१/०४/२०१६ | ०१/०४/२०१६ । ३१/०७/२०५० दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 

पदोन्नत 
सरळसेवा २७/०१/१९८९ अ.ज. ०१/०४/२०१६ | ०१/०४/२०१६ | ३१/०१/२०४७ | बी.टेक. (सिव्हील) दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 

पदोन्नत 
सरळसेवा २८/०४/१९८८ अ.ज. ०१/०४/२०१६ | ०१/०४/२०१६ ३०/०४/२०४६ बी.ई.(सिव्हील) दि.०५.०१.२०२२ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 

पदोन्नत 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.५६/आस्था-१, दिनांक १४/०५/२०२४ 
परिशिष्ट-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची . 


शासकीय जन्म दिनांक नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
कर्मचाऱ्याचे नाव (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
दिनांक वर्ष) 
शिरा आका 


दी. 4. ee oe ee ee a ee ee: ee es 
श्रीमती रंजना एकनाथ दळवी सरळसेवा २९/०८/१९८७ अ.ज. ०१/०४/२०१६ । ०१/०४/२०१६ ३१/०८/२०४५ । बी.टेक.(सिव्हीलो/ दि.२९.०७.२०२१ च्या 
एम. टेक. (सिव्हील) | आदेशान्वये का.अ.पदावर 


पदोन्नत 
श्री. एकनाथ संदीप तळेले ०८/०३/१९९२ । खुला (इ.मा.व.) | ०१/०१/२०२० | 09/09/2020 | ३१/०३/२०५० | बी.टेक./ एम.टेक 


श्री. शुभम सुशील जोशी ०४/०९/१९९४ खुला ०१/०१/२०२० | ०१/०१/२०२० | ३०/०९/२०५२ | बी.टेक.(सिव्हील) 


१४ व 

१५ खुला ica 

१६ खुला .टेक 

१७ श्री. युवराज सुखदेव कोकरे सरळसेवा १४/०१/१९९५ खुला ०१/०१/२०२० | ०१/०१/२०२० | ३१/०१/२०५३ बी.इ. 
ee Le 1 

८ खुला @ 


श्री. सागर किशोर चौधरी २६/०१/१९९३ ०१/०१/२०२० | ०१/०१/२०२० | ३१/०१/२०५१ डु. शिक 


शि | ™ | 
सिव्हील) 


(सिव्हील 


२० . कृष्णा सपत i .मा.व. 

२१ श्री. शुभम खुशाल गुंडतवार ०३/०२/१९९४ ०१/०१/२०२० | ०१/०१/२०२० | २९/०२/२०५२ बी.ई.(सिव्हील) 

२२ श्री. शंतनू श्रीकांत gure ०८/१०/१९९२ ०१/०१/२०२० | ०१/०१/२०२० | ३१/१०/२०५० बी.ई.(सिव्हील) 
श्रीमती सलोनी संजय निकम १९/०६/१९९३ ०१/०१/२०२० | 09/09/2020 । ३०/०६/२०५१ बी.ई.(सिव्हील) 
श्रीमती निलम आत्माराम माने ३०/११/१९९४ ०१/०१/२०२० | ०१/०१/२०२० | ३०/११/२०५२ बी.ई.(सिव्हील) 


एम.टेक 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.५६/आस्था-१, दिनांक १४/०५/२०२४ 


परिशिष्ट-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची . 


शासकीय जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता 
कर्मचाऱ्याचे नाव (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
दिनांक वर्ष) 


क ४-८ ee Se ee | 

श्रीमती पूजा राजेंद्र इंगवले १५/०९/१९९२ खुला ०१/०१/२०२० | 09/09/2020 | ३०/०९/२०५० बी.ई.(सिव्हील) 
सरतसवचावड नज Ets 
दादाराव वाव्हुळे) व्हुळ) 


५ po | 
श्री. सिद्धार्थ दादाराव वाव्हुळे सरळसेवा २७/०४/१९९४ अ.जा. ०१/०१/२०२० | ०१/०१/२०२० | ३०/०४/२०५२ | बी.ई.(सिव्हीलो/ 
(श्री.तात्या दादाराव वाव्हुळे! VAS (स्ट्रक्चरल) 
श्री. अक्षय दिळीप पगारे २०/०४/१९९६ ०१/०१/२०२० | ०१/०१/२०२० | ३०/०४/२०५४ ई.(सिव्हील) 11 
a = : " Lo 


२ 
२ 
२ 
२ 
२ 


५ 
& 
9 
८ 
९ 
३० 
24 
32 


एम.टेक 


म्हातारदेव धायतडक २६/०५/१९९४ भ १५/०२/२०२१ | ०१/०१/२०२० | ३१/०५/२०५२ 


| ३२ | श्री. सुधीर सखाराम शिंगाडे ११/०७/१९९४ अ.ज. ०१/०१/२०२० | ०१/०१/२०२० । ३१/०७/२०५२ बी.ई.(सिव्हील) 


३३ [trad क्रव्तुजा प्रकाश वंजारी सरळसेवा २२/०८/१९९२ ०१/०१/२०२० | 09/09/2020 | ३१/०८/२०५० | एम.टेक. (स्ट्रक्चरल 
डायनामिक्स & 
अर्थक्वेक इंजि.) 

३४ श्रीमती आकांक्षा नृपनाथ मेश्राम सरळसेवा २५/०५/१९९४ । अ.जा. (महिला) | ०१/०१/२०२० | ०१/०१/२०२० | ३१/०५/२०५२ | बी.टेक.(सिव्हीलो/ 
एम.टेक 
(इन्व्हॉरमेंटल इंजि.) 


बी.ई.(सिव्हील) 
: ) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.५६/आस्था-१, दिनांक १४/०५/२०२४ 
परिशिष्ट-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


(कर्णबधीर) 


शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३ (२) (ओ) सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता 
कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील | (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक 
नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
दिनांक 
शिळ ae 


श्री. किशोर श्रीरंग ोजवळ सरळसेवा ११/०६/१९८६ | खुला-दिव्यांग | ०१/०१/२०२० | ०१/०१/२०२० | ३०/०६/२०४४ 


